सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात डॉ. पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठास ३५-भांडवली मत्तेच्या 
निर्मीतीकरीता अनुदान करीता अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत.... (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१३६/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जुले, २०२२. 


वाचा :- १) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२व 
दि.०५.०४.२०२२ चे अर्धशासकीय पत्र. 
२) नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र 
क्र. अप्रवि/अंदाज/वेतनेत्तर/६५६/२०२२, दि.२३.०६.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभागाचे संदर्भाधीन क्रमांक १ चे शासन परिपत्रक व अर्धशासकीय पत्रानुसार सन २०२२-२३ 


मधील कार्यक्रमखर्चासाठी अर्थसंकल्पीत निधीच्या 29% इतक्या मर्यादेत निधी वितरणास मान्यता देण्यात 


आली आहे. त्यानुसार नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव carge कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. २ 


च्या पत्रान्वये निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्याअनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता, मागणी क्र. डी-३, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना 


सहाय्य, (००)(०८) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान 


(कार्यक्रम) २४१५ ००९९, या लेखाशीर्षातर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीकरीता 


मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या २१ टक्के प्रमाणात खालीलप्रमाणे एकुण रु.६,७९,००,००० /- (अक्षरी रुपये 


सहा कोटी एकोणऐंशी लाख wad) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा 


सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१३६/७-ओ 


(रु.लाखात) 
अ. | योजनाव तपशिलवार विवरण शासन निर्णय क्र. सन २०२२-२३ विभागा 
क्र. उद्दीष्ट व दिनांक या आर्थिक वर्षात | कडून वितरीत 
अर्थसंकल्पीत करावयाचे 
तरतूद अनुदान 
१ २ ३ 8 4 द 
१ | डॉ.पंजाबराव | अकोला येथे मुलींचे वस्तीगृह | शा.नि.क्र.पंदेवि- ५०.०० 
देशमुख कृषि बांधकाम करणे. १३१८/प्र.क्र.२०/७ अ 
विद्यापीठाला दि.१७.०७.२०१८ 
सहायक अकोला येथे मुलांचे वस्तीगृह | शा.नि.क्र.पंदेवि- ५०.०० 
२ अनुदान बांधकाम करणे. १३१८/प्र.क्र.२०/७ओ 
(कार्यक्रम) दि.१७.०७.२०१८ ३२३४.०० 
३ | २४१५ ००९९ नागपूर येथील वनस्पती | शा.नि.क्र.पंदेवि- २९.०० 
३५-भांडवलळी | संशोधन क्षेत्रीय कार्यालय | १३१८/प्र.क्र.२०/७ओ 
मत्तेच्या आणि सायंटिस्ट होमचे | दि.१७.०७.२०१८ 
निर्मीतीकरीता बांधकाम करणे 
४ अनुदान अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, | शा.नि.क्र.संकिर्ण- १५०.०० 
यवतमाळ १५१८/प्र.क्र.९९(१)/७ओ 
दि.२८.११.२०१८ 
4 कृषि महाविद्यालय, मुल, जि. | शा.नि.क्र.पंदेवि-१३१८/ ४००.०० 
चंद्रपूर प्र.क्र.१०७/७ ओ 
दि.२८.०२.२०१९ 
एकूण ३२३४.०० ६७९ .०० 
२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


१) वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


२) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 


बाबींसाठीच फक्‍त खर्च करावा. 


३) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर 


अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर 


वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१३६/७-ओ 


४ ज्या योजनांतर्गत योजनांचा काळावधी संपळेळा आहे, अशा योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर Hoes सहाय्यक अनुदान, 
अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात 
येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक 
वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा 
अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 

६) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 
वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

७) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात SIGS अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र 
कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १२९१ मधील 
तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय 
तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व शर्तीचे 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित 


उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक ओजीयु- 


१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०- 


ओ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा 


करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


५. हे आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१३६/७-ओ 


परिपत्रकान्वये व व दि.०५.०४.२२२ च्या अर्धशासकीय पत्रान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/////.॥॥॥8॥/859॥॥७.9०५.॥]॥ या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०७२५१२१६१९२००१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 


IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
02: 


2018162525069611603०8000260639760455434 
dbb3cd50474dcc58F, postalCode=400032, 


rialNumber=60AE0791D92611A135CE51ASEE439203FDBDB395 
6D 13262083437 EDED6S8CE, cn=MITALI KALPESH CHAUDHARI 
2022.07.25 12:21:12 +05'30' 


(मिताली चौधरी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१ 


) सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
५ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, 
) 

) 

) 

) 


AN AD 


०८ 


ल 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

१०) कक्ष अधिकारी,कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

११) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ3/२अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१२) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


mn 


S 


(९ 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


